टोछरूधाडीच्या दहशतीत 


लेखिका: केंथरीन ए. वेल्च 
चित्रे व सजावट: लॉरी के. जॉन्सन 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


टोलव्धाडीच्या 
दहशतीत 


लेखिका: केंथरीन ए. वेल्च 
॥॒ चित्रेव सजावट: लॉरी के. जॉन्सन 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


हेल्गाने आकाशाकडे पाहिले. 


“काहीतरी इकडेच येत आहे,” ती महणाली. 

“आता घरी जाऊया.” 

एरिकने आपला मासे पकडण्याचा गलछ 

पाण्यातून घाईघाईने बाहेर काढला. 

तो फक्‍्त सात वर्षाचा, 

म्हणजे हैल्गाहून दोन वर्षानी लहान होता. 

पणहा गवताक प्रदेश त्याच्या चांगला ओलूखीचा होता. 
जमीन सपाट होती. 


इथे अचानक वादक्े येत आणि ती खूप मोठी असत. 


“असं आकाश तर मी यापूर्वी 

कधीच पाहिल॑ नाही,” एरिक महणाला. 

“त्या ढगांमधून काहीतरी चमकतं आहे.” 

“मला ते आवडत नाही.” हेल्गा महणाली. 

“बाबा शहरातून परत आले असतील तर बरं होईल. 


है वादक खूप भयंकर असेल.” 


हेल्गा आणि एरिक पुढे चालत राहिले. 


आता मोठ्या पांढय्या ढगाचा रंग धुरासारखा काछा झाला होता 
आणि तो जवक येऊ लागला होता. 

“हा कसला आवाज आहे?” एरिकने विचारले. 

हैलगा लक्ष देऊन ऐकू लागली. 

तिला घूं घूं असा एक विचित्र आवाज ऐक्‌ येत होता. 


“लवकर चल, है बहुधा चक्रीवादक असेल,” ती महणाली. 


ते भराभर चालू लागले, 

तसा अचानक अंधार पड़ त्रागल्रा. 

काही मिनिटांतच दिवसाच्या ऐवजी रात्र वाटू लागली. 
आणि घूं घूं असा लाकूड कापल्‍ल्यासारखा आवाज 
आता त्यांच्या डोक्यावर सरकला होता. 

मग अचानकच तो ढग खाली येऊ लागला. 
गारांसारखे काहीतरी जमिनीवर 

आणि त्यांच्या हाता - तोंडावर पड़ू लागले. 

“पक्ठ! पक!” हेल्गा ओरडली. 

त्यांच्या भोवताली अंधार दाटला होता. 

त्या आवाजाने कान फाटतील असे वाटत होते. 
गड॒द तपकिरी रंगाचे लहान किडे त्यांच्या केसांत 
आणि कपडयांत शिरले होते. 

शेतातून पकता पव्ठता हैल्गा आणि एरिक 
कपडयांना चिकटलेले किडे 


ओरबाडून काढत होते. 


काही मिनिटांतच 

आकाश निरभ्र झाले. 

उन्हाब्व्यातला सूर्य परत चमक्‌ लागला. 
हेल्गा आणि एरिक पढ्ठायचे थांबले. 

त्यांचा आपल्या डोब्व्यांवर विश्वासच बसेना. 
त्यांच्या पायाशी टोब्छांचा समुद्र पसरला होता 


आणि त्यांचे पाय घोट्यापर्य॑त त्यात बुड़न गेले होते! 


सगक्ठीकडे टोकछ पसरले होते. 
काही उडत होते. 
काही उड़या मारत होते. 


मक्याच्या शेतातून 'कुडडम” 'कुड्म” असा जोराचा आवाज 
येत होता. 


“इकडे बच्च!” हेल्गा महणाली. 
सगकं पीक जमिनीला टेकलं आहे!” 


“ते सगव्ठी कणसं खात आहेत!” एरिक किंचाव्ठला. 


तेवढ्यात, 


दूरवरून त्यांना कसला तरी 


मोठा आवाज ऐक्‌ येऊ लागला. 


“आईला मदत हवी आहे,” हेल्गा ओरडली. 


“चल जाऊया.” 


हेल्गा पव्ठत सुटली. 
एरिक देखील तिच्यामागे पक्तत सुटला. 
ते मकक्‍्याच्या शेतातून सुसाट पत्ठत होते. 


यांच्या पायाखाली टोछ् चिरडले जात होते. 


लवकरच त्यांना आई दिसू ल्रागली. 

ती भांडी एकमेकांवर आपटून आवाज करत होती. 
“त्यांना कशाचीच भीती दिसत नाही.” 

श्रीमती लिंडस्ट्रोम ओरडल्या. 

“मला आपली बाग वाचवायला मदत करा.” 

तिने आपल्या मुलांच्या हातात काही चादरी आणि पांघरुणे दिली. 
हेल्गाने टोमेंटोच्या झाडांवरून 

टोछ झटकून टाकले 

आणि चटकन झाडांवर पांघरूण घातले. 

पण काही सेकंदांतच 

टोछ त्या पांघरुणाखाली घुसले. 

“याचा काहीच उपयोग नाही.” हेल्गा महणाली. 

ते तर चादरींच्याखाली पण जात आहेत. 

“आणि आता तर ते तू मत्रा दिलेलं 

नवं हिरवं पांघरूण पण खाताहेत,” एरिक महणाला. 
“मग तुम्हाला जमतील तितक्या भाज्या तोड़न घ्या,” 


श्रीमती लिंडस्ट्रोम ओरडून महणाल्या. 


त्याचवेल्ठी बंदुकीचा एक बार उडवल्याचा आवाज आला. 
मक्याच्या शेतात एक तपकिरी रंगाचा ढग दिसू लागला. 
हैल्गाला दूरवर त्यांची घोडागाडी दिसली. 

“ते बाबाच आहेत,” ती ओरडली. 

“ते बंदुकीने टोन्ठ मारताहेत.” 

श्री. लिंडस्ट्रोमनी सगक्ठे घोडे अंगगात आणले. 

“कंदील घेऊन या,” ते ओरडले. 


हेलल्‍्गा आणि तिची आई त्यांच्या गवताने बांधलेल्या कच्च्या घराकडे पतव्ठाल्या. 
घरात पाऊल टाकल्याबरोबर 

श्रीमती लिंडस्ट्रोम जोरात किंचालल्या. 

हेल्गाने खोलीत पहिले आणि तिला मोठा धककाच बसला. 

एखादे पांघरुण घालावे त्याप्रमाणे तिच्या छोट्या बहिणीवर, 

एत्ताच्या अंगावर टोक बसले होते. 

तिची आई पव्ठतच पाल्ण्याकडे गेली 

आणि रडणान्या बाव्लाला उचलून घेतले 

आणि सगके टोछ झटकून टाकले. 

“बाबांना हा कंदील नेऊन दे, लवकर जा,” 


तिने हेल्गाला सांगितले. 


हेल्गा कंदील घेऊन बाबांकडे पव्त निघाली. 
ते आता एक चर खणत होते. 

त्यांना इतके रागावलेले तिने पूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. 
“तुझ्या भावाला मदत कर,” ते जोरात महणाल्रे. 
“जालण्यासाठी काहीतरी घेऊन ये.” 

हेल्गा धावतच एरिक कडे गेली. 

कडक तपकिरी किड्यांखाली हात घालून 
दोन्ही मुलांनी मिद्गून 

गवत आणि काटक्या गोक्ा केल्या. 

है काही सोपे काम नव्हते. 

टोछ्ठ त्यांच्या हातांवर आणि पाठीवर 

उड़या मारतच होते. 

पण अखेर, एक तास प्रयत्न करून 

त्यांनी तो चर भरून काठला होता. 

आता बाबा गवत आणि काटक्या पेटवून 


टोढ्ल॑ंना त्या आगीत ढकलून देणार होते. 


ते जेव्हा त्यांच्या गवताने बांधलेल्या कच्च्या घरात शिरले, 
तेव्हा हेल्गाची आई 

बाव्लाला कडेवर घेऊन उभी होती. 

“ते सगव्कीकडेच आहेत,जमिनीवर आहेत 

तसे अंथरुणात देखील आहेत.” 

ती का्जीने म्हणाली. 


बाबांनी फावड्याने जमिनीवरचे बरेचसे टोछ उचलले. 


आणि ते हेल्गा आणि एरिकला महणाले, 
“चला पण घ्या 
काही वेक्क आग धडधडून पेटली होती. , आता तुम्ही पण झाड़ू आणि फावडे घ्या, 
आपण सगक्े गोढ्ठा | 
परंतु असल लि आपण सगे टोल गोव्ठा करून बाहेर टाकूया. 
त्या चरात उड़या मारू लागले. 


लवकरच त्यामुत्ठे आग घुसमटू लागली, 

आणि काही मिनिटातच विझ्यून गेली. 

है पाहून कोणाच्याच तोंडून शब्द फुटेना. 

मग हेलगा म्हणाली, 

“ते आगीत देखील मरत नाहीत. आता काय करायचे?” 
“मलाही काही सुचत नाही,” बाबा महणाले. 

“आज तरी आपण याहून अधिक काहीच करू शकणार नाही. 


आपण जाऊन आधी तुझया आईला मदत करूया.” 


जेव्हा त्यांनी शेवटचा टोछू बाहेर टाकला, 
तेव्हा त्यांनी दार आणि खिडकी बंद करून घेतली. 
टोढ्डांच्या तडाख्यातून जे थोडेफार अन्न वाचले होते, 


ते सर्वानी मिक्दून खाऊन घेतले. 


मग बाबांनी त्यांच्या शहराच्या भेटीबददल सांगितले. 


“टोढ्ठंनी संपूर्ण परिसर व्यापून टाकला आहे. 
वाटेत येईल ते सर्वकाही ते खाऊन टाकत आहेत, 
अशी बातमी आहे. ” 

बाबांनी आपले ताट बाजूला सारले. 


“काय करावे हे कोणालाच समजत नाही.” 


त्या रात्री कोणालाच चांगली झोप आली नाही. 
हेल्गा बराच वेर जागीच होती. 

टोछ निघून जावेत अशी ती प्रार्थना करत होती. 
पण दुसय्या दिवशी 

टोछ होते तिथेच होते. 

आणि नंतर सगब्ब्यांनी अंगणात पहिले, 

तेव्हा सगब्ब्या कोंबड़या टोब्ठांच्या गराइयात 
आपल्ा तोल सांभाव्ठत होत्या. 

“वेड्या कोंबड्या! अधाशासारख्या, 

नको इतके टोल खाऊन बसलल्‍्या आहेत!” 


बाबा महणाले. 


“किती घाण वास सुटला आहे,” एरिक महणाला. 
बाबांनी विहिरीतून एक बादलीभर पाणी काढले. 
“शी...” हेल्गा महणाली. 

“ते विहिरीत देखील आहेत.” 

“आपल्या पाण्यात पण आहेत!” बाबा म्हणाले. 


“त्यांनी आपल्यासाठी काहीच ठेवले नाही!” इक 


त्यांनी हेल्गा आणि एरिक दोघांनाही एकेक बादली दिली. 


“आता माझयाबरोबर चला. 


आपण नदीवर जाऊया.” 

नदीजवकची परिस्थिती देखील तशीच होती. 
“हे पहा त्यांनी काय केलंय,” हेल्गा ओरडली. 
“पाण्याचा रंग तपकिरी झाला आहे 

आणि त्याला घाण वास येतो आहे! 

आता आपण काय प्यायचे?” 

बाबांनी मान हलवली. 

“आपण विहिरीवर परत जाऊया. 

त्यातले सगके टोव्ठ बाहेर कादूया 

आणि विहिरीवर झाकण घालूया 

महणजे त्यात आणखी टोक् पडणार नाहीत. 
मग जेव्हा पाऊस येईल, 


तेव्हा आपण पावसाचे पाणी बादलीत घेऊया.” 


ते परत विहिरीकडे आले. 

आणि टोढ् आणि त्यांची विष्ठा यामुल्ठे 
घाण वास येणारे पाणी 

त्यांनी बादल्यांनी बाहेर काढून टाकले. 

मग हेल्गाच्या बाबांनी एक सापक्ठा तयार केला. 
एक मोठा पत्रा घेऊन त्यांचे काठ वाकवले. 
त्याच्यामागे एक जाब्छी लावली. 
त्याच्याखाली दोन चाके बसवली. 

त्यानंतर त्याला एक घोडा जोडला. 

आणि मग पत्र्याच्या वर रॉकेल ओलले. 
मुलांनी शेतात घोडा फिरवायला मदत केली. 
हा सापक्छा जाऊ लागला 

की उड़या मारणारे टोब्ठ जाब्गीवर पडत. 


त्यातून ते पत्र्यावर पडत आणि मरून जात. 


परंतु टोब्गांची संख्या प्रचंड होती. 

त्यांच्या शेतात आलेल्या कोट्यवधी टोक्लांना मारून टाकणे 
लिंडस्ट्रोम कुट्ंबाला शक्य नव्हते. 

आता केवढ्ठछ एकच आशा उरली होती. 


कदाचित टोव्ठांनी काही थोडे पीक तरी फस्त केले नसेल. 


पुढील सहा आठवडे 
ते दररोज शेतात शोध घेत राहिले. 
काही वेव्ठा त्यांचे नशीब चांगले असे. 


त्यांना पुरेसे अन्न सापडत असे. 


पण बाजारात विकण्याएवठढे धान्य काही त्यांना मिल्ठाले नाही. 


काही दिवस असेच निधून गेल्रे. 
टोछ जितके अधिक दिवस राहिले, 
तितकेच त्यांचे आयुष्य अधिकाधिक कठीण होत गेल. 


एक दिवशी सकाल् ही हेल्गाच्या आईने 


घराच्या खिडकीतून बाहेर पाहिले. की कु] फ् 
“अनेक लोक निघून जात आहेत,” ती महणाली. शी गण ; । ८ | 
आणखी एक घोडागाडी निघाली आहे. । ॥| ॥ | । 


“पण ते कुठे जात आहेत?” हेल्गाने विचारले. 
“कदाचित पूर्वेकडच्या प्रदेशात त्यांचे नातेवाईक असतील,” 


आईने उत्तर दिले. 


“आपण पण जाणार का?” हेल्गाने विचारले. 
“आपण नाही जाणार,” तिचे वडील म्हणाले. 
“आपण हे शेत पिकवण्यासाठी अनेक वर्षे 
खूप काम केले आहे. 

आता ते कसे सोड़न देणार?” 

आकाशाकडे पाहून हात वर करून ते म्हणाले, 
“आता हेच आपले घर आहे. 

शिवाय आपल्याकडे आता पैसेही नाहीत. 


आता स्वीडनला परत देखील जाता येणार नाही.” 


“कदाचित टिकतीलही,” बाबा म्हणाले. 


पंधरा दिवसांनी 
॥(' य आणखीच | 
शेतातून जात असताना पुठल्या वसंत ऋतूत परिस्थिती कदाचित आणखीच वाईट असेल. 
हेल्गाच्या 
गाया व का हेल्गाच्या आईने बाव्ठाला जोजवले. 


“मग आपण करणार?” म्हणाली 
“आता टोक निघून गेले आहेत. मग आपण काय करणार?” आई महणाली. 


आपले १० एकरावरील गव्हाचे नुकसान झाले आहे. 


५०० कोबी, शिवाय काकडी, शेंगा, कांदे, 


पण त्यांची अंडी अजून जमिनीत आहेत.” 


“पण मिनिसोटा प्रांतातल्या कडक थंडीत 


गाजरे आणि बीटच्या पिकाचेही पूर्ण नुकसान झाले आहे.” 


ही अंडी टिकणार नाहीत. ती मरून जातील,” 


आई महणाली. 


“निदान आपल्याला काही दिवस पुरेल 


एवढे अन्न तरी आहे,” बाबा महणाले. 

थोडेफार ओट्स, मका, बटाटे आणि टोमॉेंटो तरी आहेत.” 
आईने बाढ्ठाला हेल्गाकडे दिले. 

“पण आपल्याकडे पैसे नाहीत,” ती महणाली. 

“गव्हाचे पीक आपल्याला विकता आले असते. 
जनावरांच्या चाय्यासाठी आणि 

पुठल्या वर्षीच्या बियाणांसाठी आपल्याला पैसे लागतील. 
कपडे शिवण्यासाठी कापडही घ्यायला हवे. 


मी अगोदरच शक्‍्य तितकी ठिगक्ठे लावली आहेत. 


बाबांनी आईचा हात हातात घेतला. 

“आता फक्‍्त एकच गोष्ट करता येईल. 

मला बाहेर जाऊन काम शोधावे लागेल.” 

“नको। नको!” आई म्हणाली. 

“आम्हाला इथे एकटे सोड़ून नका जाऊ.” 

“पण मला जावेच लागेल,” बाबांनी समजूत घातली. 
“उत्तरेकडच्या प्रदेशात गेलो, तर मला चांगले काम मिल्ठेल. 
स्टिल वॉटरच्या ल्राकडाच्या कारखान्यात कामगार हवे आहेत.” 
“आम्ही पण तुमच्याबरोबर येऊ का?” हेल्गाने विचारले. 
“नको. तुम्ही इथेच राहा,” ते महणाले. 

आपण सगे निघून गेलो, तर आपली जमीन जाईल. 


इथल्या कडाक्याच्या थंडीत 


आपसल्या जनावरांची काव्जी घ्यायचं काम तुझं.” 


पुठचा एक महिना, 

हेल्गाच्या वडिलांनी शिकार करण्यात घालवला, 
आणि सर्व मांस मीठ लावून, 

वाब्ववून ठेवण्याचे काम आईने केले. 

अखेर बाबांच्या जाण्याचा दिवस उजाडला. 


सगक्ेच दु:खी होते आणि मनातून घाबरलेही होते. 


पण ही काही रडत बसण्याची वेक नव्हती. 


“आता आपल्याला हिवाब्व्याची तयारी करायला हवी,” 
आईने मुलांना सांगितले. 

“तुम्ही दोघे आपली हातगाडी घ्या 

आणि आठवडाभर फिरून जकणासाठी काटक्या 
आणि गाईचे वाल्ललेले शेण गोछा करूल आणा 


आणि घराच्या एका कोपग्यात ठेवा. 


हक 


आता काय करायचे ते हेल्गाला माहित होते. 


“आता आपण झग्यावर जाउऊया,” 

ती एरिकला महणाली. 

“तिथे नेहमीच काटक्या सापडतात.” 
जाताना वाटेत ते 

चरायला गेलेल्या गाईंच्या कल्ठपाचे 


वाब्ठलेले शेण शोधत होते. 


झग्यापाशी पोचल्यावर एरिक म्हणाला, 

“हे बघ, 

सगले टोछ निघून गेले आहेत. 

पाणी आता स्वच्छ आहे. 

आता आपण परत एकदा मासे पकड़ शकू.” 
हेल्‍्गा हसली. 

परत एकदा मासे खाता येतील 

या विचारानेच ती खुश झाली. 

“कदाचित परिस्थिती सुधारेल देखील.” 


पुठचे काही आठवडे संथपणे गेले. 


जेव्हा हवा चांगली असेल, तेव्हा हेल्गा आणि एरिक 
हेल बाईंच्या एक मैल अंतरावर असलेल्या शाछेत जात. 
पण लवकरच हिवाव्ठा आला. 


हेल्गाला रात्रीची भीती वाटू लागली. 


अंधार पडला की 

तिला आपल्या बाबांची काछजी वाटे. 

लाकडाचा कारखाना ही फार धोक्याची जागा आहे 
असे तिला वाटे. 

एखादे झाड बाबांच्या अंगावर पडले तर... 


त्याने ते मरूनच जातील, 


आणि मग त्यांना एकट्यानेच राहावे लागेल. 


दोन महिन्यांनी जानेवारी महिन्यात 


मोठे हिमवादक्ठ झाले. 


सुरुवातीला घराच्या छपरावर गारा तडतडू लागल्या. 


जेव्हा पहिल्यांदा टोछ आकाशातून पड़ लागले होते 
त्याचीच हेल्गाला आठवण झाली. 


घरात सर्वजण कोंडाके करून बसले. 


आता बाबा इथे असते तर किती बरे झाले असते 
असे हेलगाला वाटू लागले. 

तिला बाबांशिवाय राहण्याचा कंटाव्ठा आला होता. 
आणि ती थंडीलाही कंटाली होती. 

सोसाट्याचा वारा सुटला होता. 


बर्फाचे वादव्ठ रात्रभर चालू होते. 


दुसय्या दिवशी सकाव्ठी 

आईने हेल्गाला हलवून जागे केले. 

“उठ, हेल्गा! वादव्ठ थांबले आहे. 

आपसल्याला शेतावर जायलोा हवे.” 

एरिक बाल्ठाबरोबर घरी राहिला. 

कोठारापर्यत जाण्याच्या वाटेवरचा 

बर्फ बाजूला करायला तिने आईला मदत केली. 
मग त्यांनी पाणी तापवून 

जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे 

बर्फ झाले होते ते विरघव्ठवले. 

हेल्गाला तिच्या बाबांचे सांगणे आठवले, 
“आपली जनावरे हिवाब्व्यात देखील नीट राहतील 


है पाहण्याची जबाबदारी तुझी.” 


पण हिवाक्ठछा काही संपतच नव्हता. 


अखेर, ३ महिन्यांनी हेल्गाचे बाबा घरी आले. 
ते आले तेव्हा 


नेमके टोव्छ अंड्यातून बाहेर पड़ लागले होते. 


आता काय होणार याची सर्वजण वाट पहात होते. 


आता पीक वाचेल अशी सगब्ब्यांना आशा होती. 


पण अनेक आठवडे 

है किडे शेत फस्त करत राहिले. 

जुलै महिना आला 

आणि या किड्यांना पंख फुटले. 

यावेत्गी लिंडस्ट्रोम कुट्रंबाचे नशीब चांगले होते. 


टोछ्ठांनी त्यांच्या शेतात 


अंडी घातली नाहीत. 


एक दिवस 


हेल्‍्गा आणि एरिक झग्यावर होते. 


“हे बंध!” आकाशाकडे बोट करून हेल्गा महणाली. 


त्यांच्या डोक्‍्यावर गडद रंगाच्या झुंडी घोंघावत होत्या. 


सूर्य तर दिसतच नव्हता. 
सगे टोछ उड़न चालले होते. 


ते जसे आले होते तसेच निघून गेले. 


लेखिकेचे टिप्पण 


अमेरिकेतील मिनिसोटा प्रांताच्या गवताव् भागात ही काल्पनिक 
गोष्ट घडते. १८७३ ते १८७७ च्या दरम्यान रॉकी माउंटन्स मधून 
आलेल्या टोब्ठधाडीनी कैनडा व अमेरिकेच्या मोंटाना ते टेक्सस या 
प्रांतांमध्ये धुमाकूछ माजवला होता. मिनिसोटा, डकोटा, कैंन्सस, 
नेब्रास्का, आयोवा आणि मिसूरी या प्रांतांना याचा मोठाच फटका 
बसला होता. 


काही शेतकमय्यांची पिके अनेक वर्ष वाया गेली. काहींचे यामुल्ठे कमी- 
अधिक नुकसान झाले पण केवक्ठ एकाच वर्षी. 


यातील सपाट राज्यांमध्ये राहणारे लोक जिददी होते. त्यापैकी 
काही दक्षिणेकडील आणि काही न्यू इंग्लंड भागातील होते. काही 
स्वीडन, नॉर्वे व जर्मनीतून आलेले होते. टोछूधाडीच्या काछात 
पूर्वेकडे राहणाय्या काही नातेवाईकांनी त्यांना मदत केली काहींनी 
पैसे आणि कपडेही पाठवले. परंतु अनेक शेतकम्यांना मदत 
करण्यासाठी कोणी नातेवाईक नव्हते. अशा लोकांना केवक कठोर 
परिश्रम, आणि जिद्‌द यामुकेच या भयंकर संकटाला तोंड देता 
आले. 


या शेतकय्यांना देशातील इतर भागाकड़न फारच थोडी मदत 
मिक्ठाली. सरकारने त्यांना थोडीशी रक्कम आणि बियाणे 
दिले. पण ते काही पुरेसे नव्हते. बियाणे केवव्ठ काही एकरांतच 
संपून गेली. 


जनावरे विकणे शक्‍्य नव्हते. कारण घोडे आणि गाई शेतातील 
कामासाठी आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी गरजेची होती. 


टोछूधाड नसतानाही गवताक प्रदेशातील आयुष्य कठीणच 
होते. झाडी अतिशय कमी होती. महणून बहुतेक वेव्ठा घरे 
मातीच्या विटांची किंवा गवत आणि मातीचा वापर करूनच 
बांधलेली असत. शक्‍्य असेल तेव्हा गाई-म्हशीच्या शेणाच्या 
गोवग्या जछूणासाठी वापरल्या जात. गवताछ प्रदेशातील 
रहिवाशांना जंगली श्वापदे, साप, चक्रीवादके, आगी, दुष्कात्ठ, 
गारपीट,आणि हिमवादक्ांचाही सामना करावा लागे. 


१९३०च्या दशकातही अमेरिकेत अनेक वेव्ठा टोछूधाडी 
आल्या, पण टोब्डधार्डीमुके होणारे नुकसान आता बरेच कमी 
होऊ लागले आहे. तथापि, शेतकय्यांसाठी टोब्धाड है मोठेच 
संकट मानले जाते. अनेक लोक यावर उपाय शोधण्यासाठी 
संशोधन करत आहेत. 


